राज्यात इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व 
भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 
लाभार्थ्यांसाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना 
राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० जुन, २०२४. 


वाचा : १) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५ 
दि. २८.०७.२०२३, 
२) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५ 
दि.२७.०९.२०२३ 
3) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५ 
दि.३०.०१.२०२४ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 
उपरोक्त वाचा येथे नमुद शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राज्यात 

ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष 
मागास प्रवर्गातील पात्र कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठीची "मोदी आवास” घरकुल योजना 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
०२. आता, वाचा क्र.१ येथील दि.२८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे:- 
“राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील खालील पात्र कुटूंबांना घरकुल 
योजनेचा लाभ देण्यासाठी मोदी आवास योजना राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

१. आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी. 

२. आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु automatic system द्वारे "७० 

झालेले पात्र लाभार्थी. 
३. जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी” 


याऐवजी 


“राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती 
आणि विशेष मागास प्रवर्गातील ग्रामसभेमार्फत निवड करण्यात आलेल्या पात्र कुटूंबांना घरकुल 
योजनेचा लाभ देण्यासाठी मोदी आवास योजना राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे”, असे वाचावे. 
तसेच, वाचा क्र. १ येथे नमुद दि.२८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद इतर अटी व शर्ती 
कायम राहतील. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५ 


०२. सदरहू शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१०१७००२१२७३४ 
असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NARENDRA 
WAMAN AHER 


( नरेंद्र आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 
३. मा. अध्यक्ष, विभानसभा यांचे खासगी सचिव. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 
५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 

मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
मा. सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे सह/उप सचिव. 
१०. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक. 
१४. समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 
१५. संचालक(इतर मागास बहुजन कल्याण संचनालय),पुणे 
१६. कामगार आयुक्त, मुंबई. 
qo. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१९. सर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
२०. सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय. 
२१. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 
२२. कार्यासन अधिकारी, योजना- १०, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मुंबई. 
२३. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 
२४. सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत. 
२५. निवड नस्ती (योजना-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


